तालीम कुस्ती केंद्राचा विकासासाठी आर्थिक 
सहाय्य या योजनेअंतर्गत संस्थांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : क्रीडासु - ३०२०/प्र.क्र.४४/क्रीयुसे १, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १८ डिसेंबर, २०२० 


वाचा:- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.राक्रीधो-२०१२/ 

प्र.क्र.२४४/क्रीयुसे -१, दि. १ मार्च, २०१४. 

२) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे यांचे पत्र क्र. ताकुकेंवि/ अनुदान/ 
शिफारस/२०१९-२०/का.६/३०६२, दि. ३० नोव्हेबर, २०१९ 

३) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे यांचे पत्र क्र. लोकप्रतिनिधी/निवेदने/ 
कार्यवाही/२०२०-२१/का.६/४९८३, दि. २४ जुले, २०२० 

४) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीवयुसे/ वीरकर/ 
सातारा/२०२०-२१/१५/का-६/६१८३, दि. २३ नोव्हेंबर, २०२० 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील कुस्ती कलेची परंपरा आधुनिक काळात कायम ठेवणाऱ्या जुन्या तालमी/ 
आखाडे यांना काळानुरूप अत्याधुनिक स्वरूप प्राप्त करून देण्याकरीता कोणतीही योजना 
अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कुस्तीसारखा पारंपारीक क्रीडा प्रकार जिवंत ठेवण्याकरीता अशा 
क्रीडा संस्थांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून 
देण्यासाठी तालीम कुस्ती केंद्राच्या विकासाळा चालना देऊन अशा संस्थांना अर्थसहाय्य देणारी 
योजना संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक 09.03.2098 च्या शासन निर्णयान्वये तालीम कुस्ती केंद्राच्या 
विकास या योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. तालीम कुस्ती केंद्राचा विकासासाठी विविध संस्थांना अनुदान मंजूर करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र. 2,3 व ४ येथील पत्रान्वये 
शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास अनुसरून तालीम कुस्तीच्या केंद्राच्या विकासासाठी 
विविध संस्थांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्र.१. येथील शासन निर्णय दि. ०१ मार्च, २०१४ मधील अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून अनुसरून खालील पात्र संस्थांना तालीम कुस्ती केंद्राचा विकास या अनुदान योजनेअंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु - ३०२०/प्र.क्र.४४/क्रीयुसे १, 


अ.क्र. । संस्थेचे नाव कामाचे । अंदाजपत्रकोय शासन निर्णय, दि. 
स्वरूप  । रक्‍कम ०१ मार्च, २०१४ 
नुसार अनुज्ञेय 
प्रशासकीय 
मान्यतेची रक्कम 
aa ग्रामपंचायत, सुळे ता. |नुतनीकरण रू. १०,२२,६८८/ । रू. ७,००,०००/ 
पन्हाळा, जि. कोल्हापूर 
२. । ग्रामपंचायत, येणेगांव- नुतनीकरण रू. ६,६५,०००/- रू. ४,९०,०००/- 
सावदरवाडी ता. परंडा, जि. 
उस्मानाबाद 
३. | युवा क्रोडा व सांस्कृतिक नुतनीकरण रू. १४,२६,७३२/ | रू. ७,००,०००/- 
मंडळ, मोहा ता. कळंब, जि. 
उस्मानाबाद 
४. | पृथ्वीराज व्यायामशाळा व | नुतनीकरण | रू. १०,३०,०००/- रू. ७,००,०००/- 
क्रीडा प्रसारक मंडळ, 
सुरपिप्री, पो. बोरवंड ता. जि. 
परभणी 
५. ।मा. दिलीपरावजी सोपल | नुतनीकरण । रू. ११,८९,४२०/- । रू. ७,००,०००/- 
सांस्कृतिक क्रोडा व शिक्षण 
प्रसारक मंडळ, पांगरी, ता. 
बार्शी, जि. सोलापूर 
६. | आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुल, | सोनाबाथ, रू. ९,११,०१९/- रू. ७,००,०००/- 
जांभुळवाडी रोड, आंबेगाव | स्टीमबाथ 
खु. ता. हवेली, जि. पुणे 
७. । ग्रामपंचायत, साई, ता. जि. | नुतनीकरण रू. ७,००,०००/- रू. ५,२५,०००/- 
लातूर 
८. | ग्राम विकास युवक मंडळ, | कुस्ती मॅट रू. ७,८४,०००/- । रू.५,८८,०००/- 
रूमणा, पो. खेळी ता. 
गंगाखेळ, जि. परभणी 
९. । छत्रपती संभाजी | कुस्ती मॅट रू. ७,८४,०००/- । रू.५,८८,०००/- 
व्यायामशाळा व सांस्कृतिक 
मंडळ, मुळी, ता. गंगाखेड 
जि. परभणी 
ial ग्रुप ग्रामपंचायत वाडगाव, मु. | कुस्ती मॅट रू. ८,००,०००/- रू. ७,००,०००/- 
वाडगांव, पो. वेश्वी, ता. 
अलिबाग, जि. रायगड 
| मौजे विरकरवाडी, म्हसवड | नुतनीकरण रू. ८,००,०००/- रू.७,००,०००/- 
नगरपरिषद, ता. माण, जि. 
सातारा. 
एकूण रक्‍कम रू.५६,९१,०००/ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु - ३०२०/प्र.क्र.४४/क्रीयुसे १, 


33 सदर “मागणी क्र. ई-३ लेखाशिर्ष २२०४ क्रीडा व युवक सेवा १०४ HIST व खेळ 
(०८) खेळ व खेळाडूंना सहाय्य (०८) (०३) तालीम कुस्ती केंद्राचा विकास ( २२०४ ५४७५ ) ३१ 
सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेत्तर) या योजनेंतर्गत वरील संस्थांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. निधी उपलब्धतेनुसार यासाठी निधी मंजूर करण्यात येईल. 
र. उपरोक्त संस्थांना, संबंधीत वर्षातील अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार २ हप्त्यात 
निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे 
यांनी स्वतंत्रपणे शासनास सादर करावा. सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर निधी वितरणाचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१८१७०२१९५०२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


: Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
Wa t | M a h UKar DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School Education 
and 


it, postalCode=400032, st=Mahi 


Sports Depai 
2.5.4.20=82e1d6f07¢5 

N a n a | 62cba2439a81b4bed, cn=Swati Madhukar Nai 
Date: 2020.12.18 17:05:00 +05'30' 


(स्वा.म.नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य. राजभवन, मुंबई 

२. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक सेवा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक सेवा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

९. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

१०. संबंधीत उपसंचालक व संबंधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
११. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१२. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

१३. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 
१४. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


a rashtra, 
cabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700fe 
inal 


